सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 
सन २०१९-२० साठी राज्य दरसूची 
प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक. रादसू-२०१८/प्र.क्र.२७/नियोजन-३ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-०१/०७/२०१९ 


वाचा :- शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक रादसू २०१८/प्र.क्र.२७/ नियोजन-३, 


दि.२९.०६.२०१९. 


शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.३ मध्ये “दरसूचीच्या टिप्पणीत दिनांक ०१.०७.२०१९ 


रोजीचे सिमेंट/स्टील/डांबराचे (GST रहीत) तारांकीत दर (Star Rates) घेण्यात आले आहेत.” त्या ऐवजी 


“दरसूचीच्या टिप्पणीत सिमेंट व स्टीलचे दर दिनांक २१.०६.२०१९ रोजीचे व डांबराचे दर दिनांक 


१६/०६/२०१९ चे (GST रहीत) तारांकीत दर (Star Rates) म्हणून घेण्यात आले आहेत.” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०७०११६२९०९९०१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by TOPALE SURENDRA LAXMAN 
DN: c=IN, st=Maharashtr 


‘a, 

TO Pp A L E S U R E N D RA 2.5.4,20=3b60595b1215fb700aff96f68466c3b3f17b82848a5ea51 
adaba226ddaf16dc9, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA, MUMBAI, 
seriaINumber=82b155e59050cd82b8c843990e099a4b42f5a1ceb 

LAX M A N 428147d1cfff2eff00b3a4b, ou=PUBLIC WORKS , o=GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, cn=TOPALE SURENDRA LAXMAN 
Date: 2019.07.01 16:33:59 +05'30! 


१) मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई 


२) प्रधान सचिव, यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


३) सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


४) सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५) सर्व मंत्रालयीन विभाग 


६) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ 


अमरावती/नागपूर 


७) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग (सा.बां) विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रादसू-२०१८/प्र.क्र.२७/नियोजन-३ 


८) सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे. 

९) अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर. 
१०) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, मुंबई 

११) अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (पुल व इमारती), कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१२) सर्व कार्यकारी अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

१३) सर्व तांत्रिक अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१४) निवडनस्ती (नि-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


